ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी 
जमीन/जागा उपलब्ध करण्याबाबत.-शुध्दिपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय शुद्धिपत्रक क्रमांकः ग्रापाधो-२०२२/प्र.क्र.५७/पापु-०७ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : ०२ मे, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-२०२२/प्र.क्र.५७/पापु-०७, दिनांक १ जानेवारी, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


१. उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील क्रमांकामध्ये 
अनावधानाने शासन परिपत्रक असा उल्लेख झालेला आहे; तरी शासन परिपत्रकाऐवजी शासन निर्णय 
असा उल्लेख अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 
४ समाविष्ट करण्यात येत असून, तो खालीलप्रमाणे वाचावा :- 

“ग्राम विकास विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४६०५, दिनांक ६.१०.२०२२, नियोजन विभाग 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८३६, दिनांक १३.१०.२०२२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक ३१०१, दिनांक १२.१०.२०२२, महसूल व वन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १४९, 
दिनांक ३.१०.२०२२, जलसंपदा विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७८३, दिनांक ३०.११.२०२२, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७७९, दिनांक ३.१०.२०२२, आणि वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२७, दिनांक ०५.०१.२०२३ अन्वये, सदर शासन निर्णयास मान्यता 
दिली आहे.” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२६१६२३४०५०२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by AMAN MITTAL 


SANT IN DEPARTMENT, 
7328818208: 


(अमन मित्तल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


006cba7fbcd7d9cf362f679b8c7e218ba80 


शासन निर्णय शुद्धिपत्रक क्रमांकः ग्रापाधो-२०२२/प्र.क्र.५७/पापु-०७ 


४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

५. मा. उप-मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. उप-मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा. विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खासगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९. मा. मंत्री, यांचे खासगी सचिव (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य (सर्व, विधानभवन, मुंबई. 

११.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

१२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सवी. 

१३.विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

१४.जिल्हाधिकारी (सवी. 

१५.प्रधान महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरीक्षा), मुंबई. 
१६.प्रधान महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरीक्षा), नागपूर. 
१७.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

१८.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१९.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

२०.निवड नस्ती (पापु-०७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


